केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जन विकास 
कार्यक्रमातंर्गत मान्यताप्राप्त खामगाव ( जिल्हा- 
बुलडाणा ) येथील मुला-मुलींच्या प्रत्येकी एक 
(09) वसतीगृहाच्या बांधकामांसाठी केंद्र + राज्य 
हिळ्यांतर्गत मंजूर दुस-या टप्प्यातील निधी 
उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०१४/प्र.क्र.१४१/का-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक 
मंत्रालय,मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: १५/११/२०१९ 


संदर्भ - 
१. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी fest यांची पत्रे 
क्र. 03/93(8)/2093-PP, व २३/१२/२०१५. 
२. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी fest यांचे पत्र 
क्र. ३/१३(४/२०१३-०२,.२७/०२/२०१६. 
. शासन निर्णय: अविवि-२०१४/प्रक्र.१४१/का.०७ दिनांक ३१/०३/२०१६. 
. शासन निर्णय: अविवि-२०१४/प्रक्र.१४१/का.०७ दिनांक ३०/०४/२०१६. 
. शासन निर्णय क्रमांक: अविवि-२०१४/प्रक्र.१४१/का.०७ दि.२३/०५/२०१६. 
, अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. 
93/28/2098-MsDP-MoMA, दि. १९/०९/२०१९. 


प्रस्तावना - 


mM > C AW 


१२ व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक कार्य मंत्रालयाने बहुक्षेत्रिय विकास 
कार्यक्रमाअंतर्गत (MsDP) गठित शाक्‍तीप्रदान समितीने दि.१४/१२/२०१५ रोजीच्या १०६ व्या व दिनांक 
२६/०२/२०१६ रोजीच्या ११६ व्या बैठकीत खामगाव, जि.बुलडाणा येथे मुलांसाठी व मुलींसाठी १०० 
प्रवेशक्षमतेचे प्रत्येकी १ वसतीगृह बांधकामाच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात 
केंद्रशासनाच्या अल्पसंख्यांक कार्य मंत्रालयाने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने संबंधित जिल्हाधिकारी, 
यांच्यामार्फत प्राप्त प्रस्तावांना अनुसरुन, संदर्भ क्रमांक (५) येथील शासन निर्णयाव्दारे खामगाव गट, 
जि.बुलडाणा येथे मुलांसाठी व मुलींसाठी १०० प्रवेशक्षमतेचे प्रत्येकी १ याप्रमाणे एकूण २ वसतीगृह 
बांधकामास प्रशासकिय मान्यता प्रदान करण्यात आळी आहे. सदरहू प्रशासकिय मान्यतेस अनुसरुन 
संदर्भ क्र.(३) व (४) अन्वये केंद्र व राज्य हिळ्यातीळ पहिल्या टप्प्यातील रु.३१०.०० लाख इतका निधी 
जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांना मंजूर करुन वितरित करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र. (६) येथील 
आदेशाद्वारे केंद्रशासनाने प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम (पुर्वीचा बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम - MsDP) 
अंतर्गत खामगाव, जिल्हा बुलडाणा येथे ०२ वसतीगृह बांधकामासाठी केंद्र हिऊ्यातील दुस-या 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०१४/प्र.क्र.१४१/का-७ 


टप्प्यातील रू. २४८ Greg इतका निधी मंजूर/वितरीत केला आहे. त्यास अनुसरून खामगाव, जि. 
बुलडाणा येथे वसतीगृह बांधकामासाठी केंद्र हिकर्यातील दुस-या टप्प्यातील रू. २४८.०० लाख व राज्य 
हिळछ्यातील रू. ६२.०० लाख इतका निधी मिळून एकूण रू. 390.00 लाख इतका निधी जिल्हाधिकारी 
बुलडाणा यांना मंजूर करुन वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय - 

केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाकडून संदर्भ क्र. (६) येथील पत्रान्वये केंद्र 
हिळ्यातील दुस-या टप्प्यातील म्हणजेच रु.२४८.०० लाख तसेच राज्य हिछ्यातील दुस-या 
टप्प्यातील रु.६२.०० लाख इतका निधी बुलडाणा जिल्हयातील खामगाव गटामध्ये मुला/मुलींसाठी 
प्रत्येकी एक वसतीगृह बांधकामांसाठी मंजूर करण्यात आला आहे. सदरहू निधी जिल्हाधिकारी 
बुलडाणा यांना खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र. (९) व (१० प्रमाणे मंजूर करुन वितरित करण्यास या 
शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


ह Name । Unit | Shari | Centr | State | Total | 0) GO | 207१ 20५ 
N | of The । ८०$ | ng al Shar | cost | 15 M install | install 
o | Project | s ratio | Share |e Insta | 1S' | ment to | ment 
IIme | Inst | be to be 
nt allm | release | releas 
ent 2 ed. 
(GOI) | (GOM) 
1 2 3 4 5 ea 7 es | 9 | 10 
100 
bedded 
Girls 
Hostel 310.0 310.0 310. | 155.0 
1 building 0 100 0 > 00 0 “ 155.00 - 
for 
minoriti 
es 
100 
bedded | 310.0 186.0 | 124. | 310. 62.0 
2 boys 0 60:40 0 00. | 00 93.00 0 93.00 62.00 
hostel 
Total 620° 496.0 eae 620. | 248. ae 248.00 62.00 | 


0 00 00 00 0 


२. उपरोक्त तक्त्यातील स्तंभ क्र.(९) प्रमाणे सन २०१९-२० या वर्षात प्रधानमंत्री जनविकास 
कार्यक्रम (पुर्वीचा बहुक्षेत्रिय विकास कार्यक्रम) अंतर्गत बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगाव गटातील 
वसतीगृह बांधकामासाठी केंद्र हिश्यातील दुस-या टप्प्यातील रु. २४८.०० लाख ( रुपये दोन कोटी 
अठ्ठेचाळीस लाख फक्त ) तसेच स्तंभ क्र.(१०) प्रमाणे राज्य हिऊ्यातीळ दुस-या टप्प्यातील रु ६२.०० 
लाख (रूपये बासष्ट लाख फक्त) एवढी रक्‍कम जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांना सुपूर्द करण्यात येत 
असून याकरिता ते आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०१४/प्र.क्र.१४१/का-७ 


३. सन २०१९-२० या वर्षात जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांना उपरोक्‍त तक्त्यातील स्तंभ क्र.(९) व 
(१०) प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण रकमेच्या मर्यादेत अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीतून सदर 
रक्‍कम आहरित व संवितरित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी, 
बुलडाणा यांनी बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमांतर्गत विषयांकित ०२ वसतीगृह बांधकामासाठी या 
योजनेकरीता आहरित केलेली रक्‍कम संबंधित अमंलबजावणी यंत्रणेस रितसर वितरित करावी. 


४. केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या दि.१६/०२/२०१५ रोजीच्या पत्रातील 
सूचनांनुसार प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम (पुर्वीचा बहुक्षेत्रिय विकास कार्यक्रम MsDP) अंतर्गत 
वितरीत करण्यात येणा-या निधीस VAT वा कोणत्याही प्रकारचे विभागीय कर लागू राहणार नाहीत. 


५. सदरचा खर्च करण्यास वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत C.V.C च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / 
CAG च्या निर्देशानुसार कोणताही शासन निर्णय / अटी व शरर्तीचा भंग होणार नाही, याची दक्षता 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. सदर रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हाधिकारी यानी 
शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / कार्यालयीन आदेश / वित्तीय 
नियमावली / सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कार्यनियमावली / भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक 
यांचे निरिक्षण अहवाल / वित्तीय कार्यपध्दती यांचा अवलंब करावा. तसेच सदर रक्‍कम चाळू आर्थिक 
वर्षात उपयोगात आणणे आवश्‍यक राहील. सदर निधी कोणत्याही संस्थेत ठेव स्वरुपात जमा करता 
येणार नाही. 

६. अमंलबजावणी यंत्रणा यांनी विषयांकीत ०१ मुलांचे वसतीगृह व ०१ मुलींचे वसतीगृह 
बांधकामासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे तसेच त्रैमासिक अहवाल (QPR) विहित नमुन्यात (अद्ययावत छायाचित्रांसह) संबंधीत 


जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास सादर करावीत. तसेच विभागाच्या Construction tracker 
प्रणालीवर देखील विषयांकीत वसतीगृह बांधकामाची माहिती वेळोवेळी Upload करावी. 


७. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रस्तावित कामाच्या ठिकाणी ठळकपणे Presta 
येईल Ba ठिकाणी फलक लावण्यात यावा व त्यावर खालील बाबीचा समावेश करण्यात यावा. 

> भारत सरकारचे राजचिन्ह /भारत सरकारच्या मंत्रालय /विभगाचे नाव 

> प्रकल्प किंमत / केंद्र व राज्य हिळ्याचे प्रमाण. 
योजनेचे नाव. 
काम सूरू होण्याचा दिनांक. 
अंमलबजावणी यंत्रणा. 
अधिकच्या माहिती व अभिप्रायासाठी अधिकारी/ अंमलबजावणी यंत्रणा यांचे संपर्काचा 
तपशिल संकेतस्थळासह. 
८. सदर योजनेंतर्गत केंद्र हिऊ्यावर होणारा खर्च "मागणी क्रझेड. ई-१, मुख्यलेखाशीर्ष २२३५, 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (१७) 
अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी बहुक्षेत्रीय विकास योजना, (केंद्र हिस्सा (२२३५- ए ५४३) (कार्यक्रम) ३१ 


VV V WV 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०१४/प्र.क्र.१४१/का-७ 


सहाय्यक अनुदान "(वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली व राज्य हिछ्यावर होणारा खर्च "मागणी क्रझेड. ई- 
१, मुख्यलेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, केंद्र 
पुरस्कृत योजना (०१) (१४) अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी बहुक्षेत्रीय विकास योजना, ( राज्य हिस्सा( 
(२२३५-ए 239) (कार्यक्रम) ३१ सहाय्यक अनुदान "(वेतनेतर) मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


९. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दि.०८/०६/२०१९ अन्वये प्रशासनिक विभागांस प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकांरानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१११५१३१४१२४६१४ असा आहे. हा Seay 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by William Manwel Dsouza 


William Manwel १५५७ 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=7d736942a8f478e484a5c2 1abe75b8bbf7a0 


D S (0 1 Z a 535119974e7126241¢3ad35615c8, cn=William 


Manwel Dsouza 
Date: 2019.11.15 13:15:43 +05'30' 


(वि.म.डिसोजा) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 
३. प्रधान सचिव/सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग/कौडल्य विकास व उद्योजकता 
विभाग/ सार्वजनिक बांधकाम विभाग (बांधकामे), मंत्रालय, मुंबई. 

४. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती. 
५. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा. 
६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बुलडाणा. 
७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती. 
८. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला. 
९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, बुलडाणा. 
१०. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय,मुंबई 
११. प्रचार्य, शासकिय तंत्र निकेतन महाविद्यालय, खामगाव, जि.बुलडाणा. 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलडाणा. 
१३. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -१४/ व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई. 
१४. नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) 
१५. निवड नस्ती, HT. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


